राज्य गॅझेटिअर मालिकेत मराठी संगीत रंगभूमी 
या विषयावर गॅझेटिअर प्रकाशित करण्याकरीता 
मुख्य समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- दर्शनि-२०२२/प्र.क्र.२३४/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- कार्यकारी संपादक व सचिव, aatfrrar विभाग, यांचे पत्र क्र. दर्ा-२०९६, 
दि. ११.११.२०२२. 


प्रस्तावना : - 

राज्य गॅझेटिअर हे राज्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण विषयावर असून या गॅझेटिअर सर्वसमावेशक वाचक वर्ग 
आहे. ज्यामध्ये संशोधक, अभ्यासक, विद्यार्थी, पर्यटक यांचा अंतर्भाव असतो. असे गॅझेटिअर महाराष्ट्राचा 
परिचय करुन देणारा ग्रंथ असल्याने सर्वसामान्य वाचकांची उत्कंठा वाढविणारा व प्रेरणादायी ठरतो. राज्य 
गॅझेटिअर हे राज्याच्या वैशिष्ट्यपुर्ण विषयावर आधारित असून महाराष्ट्राचा परिचय करून देणारे हे गॅझेटिअर 
दर्शनिका विभागाकडून प्रकाशित करण्यात येते. मराठी संगीत रंगभूमीला १७५ वर्ष पुर्ण होत आहेत. 
महाराष्ट्राच्या वैभवशाली संगीत नाट्य परंपरचे जतन आणि संवर्धन व्हावे. या उद्देशाने संगीत रंगभूमीतील 
दैदिप्यमान पर्वाच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी व त्यापासून आजच्या पिढीला प्रेरणा मिळावी यासाठी मराठी 
संगीत रंगभूमीच्या शतकोत्तर अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्य दर्शनिका विभागामार्फत राज्य गॅझेटिअर 
मालिकेत “मराठी संगीत रंगभूमीचा १७५ वर्षाचा इतिहास” या विषयावर स्वंतत्र राज्य गॅझेटिअर (दर्शनिका) 
स्वरूपात तीन खंडात प्रसिध्द करण्याचा शासनाचा मानस आहे. या कामी मार्गदर्शन व सल्ला देण्याच्या 
अनुषंगाने मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचारधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठी संगीत रंगभूमीला १७५ वर्ष पूर्ण होत असल्याने शतकोत्तर अमृत महोत्सवानिमित्त या विषयावर 
स्वंतत्र राज्य गॅझेटिअर aia तीन खंडामध्ये प्रकाशित करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. हे खंड पुढील तीन वर्षात प्रतिवर्षी एक याप्रमाणे प्रकाशित करण्यात येतील. 

यासाठी मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांच्या अध्यक्षतेखाळी मुख्य समिती गठीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात आहे. सदर समितीची मुदत तीन वर्ष किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील. सदर मुख्य समिती सदस्यांची कर्तव्ये सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


मराठी संगीत रंगभूमी शतकोत्तर अमृत महोत्सव गॅझेटिअरसाठी मुख्य समिती 


Lae मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य पदसिध्द अध्यक्ष 

२ । संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय शासकीय सदस्य 

3 | डा. वंदना घांगुड अशासकीय सदस्य 

४ | डॉ. मुकुंद WARTS अशासकीय सदस्य 

५ | श्री.शौनक अभिषेकी अशासकीय सदस्य 
श्री. ज्ञानेश पेढारकर अशासकोय सदस्य 

७ | श्री. संजय गोसावी अशासकोय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि-२०२२/प्र.क्र.२३४/सां.का.२ 


८ | श्रीमती मेधा गोगटे-जोगळेकर अशासकीय सदस्य 

९ | श्री. चारुदत्त आफळे अशासकोय सदस्य 

a. ० | डॉ.दि.प्रबलसेकर, सदस्य सचिव 
(कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्डनिका विभाग) 


०२. याबाबतचा होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष झेडडी १-२०७०, इतर प्रशासनिक सेवा (२०७० ०७९१) १६- 
प्रकाशने या उदिष्टांमधून त्या-त्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेला निधीमध्ये भागविण्यात येईल. 
०३. वरील समितीतील अशासकीय सदस्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवासभत्ता, दैनिकभत्ता शासन निर्णय, 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि. ०३.०३.२०१० व बैठकभत्ता शासन निर्णय, 
वित्त विभाग क्र. बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दि.२४.०५.२०१२ अन्वये मंजूर करण्यात यावा. मात्र या 
अशासकीय सदस्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवा अनुज्ञेय असणार नाही. 
प्रवासभत्ता, दैनिकभत्ता व बैठकभत्ता यामध्ये शासन वेळोवेळी जे बदल करेल ते या अशासकीय सदस्यांना लागू 
राहतील. 
०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०९११२७०९९९२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


SUMANT DINKAR 
PASHTE 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

५. समितीचे वरील सर्व सदस्य (कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबडू यांचे मार्फत) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१४/सेवा-५) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, (अर्थसं.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि-२०२२/प्र.क्र.२३४/सां.का.२ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय क्रमांक-दर्शानि-२०२२/प्र.क्र.२३४/सां.का.२,दि.०९.१२.२०२२) 


मराठी संगीत रंगभूमी शतकोत्तर अमृत महोत्सव गॅझेटिअरसाठी मुख्य समिती सदस्यांची कर्तव्ये. 


१. सदर गॅझेटिअर ग्रंथामधील धोरणात्मक बाबी ठरविणे. 

२. सदर गॅझेटिअरच्या खंडातील लेखनाचा दर्जा सुधारणे व वैशिष्टयपुर्ण ठरण्यासाठी आवश्‍यक 
त्या मार्गदर्शक सुचना करणे. 

३. सदर गॅझेटिअर ग्रंथामध्ये SAYA करावयाच्या मजकुराची छाननी, लेखन दुरुस्त्या, मजकूर 
छपाईस पाठविण्यास मंजूरी तसेच सदर मजकूरासंबंधी सामुहीक जबाबदारीच्या तत्वाप्रमाणे 
जबाबदारी स्विकारणे व त्यास मान्यता देणे. 

४. सदर गॅझेटिअर ग्रंथाच्या धारेणात्मक बाबी ठरविणे उदा. उप समिती तथा विषयतज्ञ सल्लागार 
मंडळ स्थापन करणे तसेच विषयतकज्ञांच्या मदतीने सहयोगकर्ता लेखनकर्त्यांचे नावे सुचविणे 
व सदर नावाने मान्यता देणे व इतर धोरणात्मक बाबी. 

५. सदर गॅझेटिअर ग्रंथांच्या प्रत्येक खंडाची रुपरेषा तसेच सदरचा खंड वैशिष्टयपुर्ण 
ठरण्यासाठी त्यामध्ये समाविष्ठ करावयाच्या बाबीची छाननी करणे तसेच सदर खंड विहित 
मुदतीत प्रकाशित करण्याच्या दृष्टीने बेठका आयोजित करुन सल्ला व मार्गदर्शन करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


